PM-ABHIM या योजनेच्या SNA Account 
मध्ये राज्य हिळऱ्याचे रु.१०००/- इतका निधी 
जमा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः बियुडी-१३२३/प्र.क्र.१२५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०६मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. बियुडी-१३२३/प्र.क्र.१२५/आरोग्य-७ दि.०१/०३/२०२३ 
शासन पुरकपत्र :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद - १ नंतर पुढील प्रमाणे परिच्छेद २ ते ५ वाचण्यात 
यावे तसेच परिच्छेद- २ हा परिच्छेद - ६ असा वाचण्यात यावा. 
र; उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 
यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 
सन २०२२-२३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


रु.लाखात 

अ. तपशिल कचा २०२२-२३ ची मागणी रक्‍कम 

व लेखाशिर्ष ल्पीय तरतूद व्यं 

: (राज्य ४०%) 
(पुरक) 


आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 

आरोग्य; ०६, सार्वजनिक आरोग्य; ०१ नागरी 

आरोग्य सेवा - विषमचिकित्सा 

११०- रुग्णालये व दवाखाने 

" आयुष्यमान भारत कार्यक्रम २२१०४७२ ७४०६.४९ ००.०१ 
(०७) आयुष्यमान भारत कार्यक्रम 

(0७) (०४) प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य 

पायाभुत अभियान (कार्यक्रम) राज्य हिस्सा ४०% 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटी अंतर्गत PM- 
ABHIM योजनेच्या SNA Account मध्ये जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे 
वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिळ, २०२२ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२२ /प्र.क्र.१२५/आरोग्य-७ 


तरतुदीचे /अटी व add पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा 
MAP CA बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या 
यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 

५. सदर अनुदान वित्त विभागाच्या दि.१२/०१/२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सशर्त असून 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, 
२०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येईल. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११०१६१२०१२५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
VITTHAL 
KUDALE 
(राजेंद्र वि. pes ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


